महाराष्ट्र शासन 
संकीर्ण:-२०२०/प्र.क्र.१३३/आ-३अ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, १० वा 
मजला, गो. ते. रूग्णालय, संकुल 
इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक:- १९ मार्च, २०२० 


प्रति, 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा, 

अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
मुंबई. 


विषय:- प्रादेशिक मनोरूग्णालय, पुणे येथील स्वच्छता सेवेस मुदतवाढ. 
देणेबाबत. 

Pat संआसे/प्रामरूपुणे/कं. स्वच्छता/मुदतवाढ/माआ/टे-२/२८४८-५१ 
दिनांक:- 28/2/2020 


उपरोक्त विषयाबाबतचे आपले संदर्भाधीन पत्र कृपया पहावे. 

२. प्रादेशिक मनोरूग्णालय, पुणे येथील स्वच्छता सेवा पुरविण्यासाठी 
दि. १६/८/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
त्यानुसार निविदा प्रक्रियेतून सेवा पुरवठादाराची निवड झाल्यानंतर सेवा पुरवठादाराची 
मुदत ३१/३/२०१९ अखेर संपृष्ठात आली. त्यानंतर नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात 
येऊन, नवीन कार्यारंभ आदेश दि. 9/2/2020 पासून देण्यात आले आहेत. दरम्यानच्या 
कालावधीत सेवा पुरवठादाराने स्वच्छता सेवा पुरविली असल्याने आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदर सेवा पुरवठादारास १/४/२०१९ ते ३०/११/२०१९ 
या कालावधीसाठी जुन्या दराने (रू.१२,५८,३८५/-) मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताअंक क्रमांक 
२०२००३१८११४९०६२५१७ असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2020.03.19 13:45:39 +05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संचालक आरोग्य सेवा-१ 
२) अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरूग्णालय, येरवडा, पुणे. 


F:\Letter Extation.docx 


